कक्ष अधिकारी संवर्गाची दिनांक 09.09.2049 
रोजीची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः कअनि-११२३/प्र.क्र.७५/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: ३१ जुले, २०२३ 


वाचा :- 
१) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-१२९०/८५१/चौदा-ब, दि.०६.०४.१९९२ 
२) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही - २०१६/प्र.क्र.२८१/१२ 
दिनांक २१.०६.२०२१ 
३) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. कअनि-१२२१/प्र.क्र.१७/१४-ब, 
दिनांक ०३.०२.२०२३ 
8) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ, दिनांक 
२०.०१.२०१४ 
५) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन-०५१४/प्र.क्र.२०/१८-ब, दिनांक 
०७.११.२०१५ 
६) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टिआरएन-१११४/प्र.क्र.८४/१८-ब, दिनांक २०.०४.२०१५ 
७ क्र.टिआरएन-०५१८/प्र.क्र.३२/सीपीटीपी-ब, दिनांक २३.०५.२०१८ चे पत्र 
शासन परिपत्रक :- 


मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी संवर्गाच्या सन १९८६ ते २००० या कालावधीतील दिनांक १ जानेवारी 
रोजीच्या परस्पर सेवा ज्येष्ठतेबाबत सरळसेवा कक्ष अधिकारी व पदोन्नत कक्ष अधिकारी यांच्या दरम्यान विवाद 
निर्माण झाला होता. परस्पर सेवा ज्येष्ठतेबाबत सरळसेवा कक्ष अधिकारी तसेच पदोन्नत कक्ष अधिकारी यांनी 
दाखल केलेल्या रिट याचिका क्र.२९८२/२०००, २९८६/२०००, ४९५८/२००३ व ३३७४/२०११ मा.उच्च 
न्यायालयाने दिनांक ०६.०८.२०१८ रोजीच्या आदेझान्वये एकत्रित निकाली काढल्या आहेत. दिनांक 
०६.०८.२०१८ रोजीच्या आदेशाविरोधात पदोन्नत कक्ष अधिका-यांनी मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा 
याचिका (SLP) क्र.२५१८१/२०१८ (२५६३९/२०१८, २६७१५-२६७१३/२०१८) दाखल केल्या आहेत. सदर 
विशष अनुज्ञा याचिका सध्या प्रलंबित आहे. 
२. मा.उच्च न्यायालयाच्या दिनांक ०६.०८.२०१८ च्या आदेशास अनुसरुन कक्ष अधिकारी संवर्गाच्या 


दिनांक ०१.०१.१९८६ ते ०१.०१.२०१६ पर्यंतच्या सुधारित अंतिम ज्येष्ठतासूच्या दि.०३.०२.२०२३ च्या शासन 
परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत. 


३. दिनांक ०१.०१.२०१६ ते ३१.१२.२०१६ या कालावधीतील कक्ष अधिकारी पदावरील नियमित पदोन्नतीचे 
दिनांक प्राप्त झालेल्या तसेच सदर कालावधीत सरळसेवेने कक्ष अधिकारी पदावर नियुक्‍त झालेल्या कक्ष 


शासन परिपत्रक क्रमांकः कअनि-११२३/प्र.क्र.७५/१४-ब, दिनांक ३१ जुले, 2023 


अधिकाऱ्यांचा समावेश करुन दिनांक ०१.०१.२०१७ रोजीची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात 
आली असून ती या परिपत्रकासोबत जोडली आहे. 


४. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दिनांक २०.०१.२०१४ अन्वये एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणाचे 
धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार परिवीक्षा अधिकाऱ्यांची प्रशिक्षण कालावधीत २०० गुणांची 
परीक्षा घेऊन उमेदवारांना या परीक्षेत मिळालेले गुण आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत मिळालेले 
गुण यांच्या आधारे उमेदवारांची त्या-त्या संवर्गातील ज्येष्ठता निश्चित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 
अशा पध्दतीने जेष्ठता निश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा [महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात 
येणाऱ्या राज्य नागरी सेवा परीक्षेद्वारे गट "अ" आणि गट "ब" (राजपत्रित) या पदाकरीता निवड होऊन, 
सरळसेवेने नियुक्‍त होणाऱ्या व एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांची 
सेवाजेष्ठता निश्चित करणे] नियम २०१५, दिनांक ७.११.२०१५ रोजी अधिसूचित करण्यात आले आहेत. 
त्याचप्रमाणे, परिवीक्षा कालावधीत घ्यावयाच्या परीक्षा आणि एकंदरीतच प्रशिक्षणाच्या सर्व टप्प्यांना असलेले 
गुणांचे weightage यासंबंधात दिनांक २२.४.२०१५ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. 


४.१ राज्यसेवा परीक्षा-२०१५ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे शिफारसप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांच्या तिसऱ्या 
तुकडीचे (CPTP-3) एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण दिनांक ०२.०५.२०१६ रोजी सुरु करण्यात आले असून हे 
प्रशिक्षण दिनांक ३०.०४.२०१८ रोजी पूर्ण झाले आहे. सदर कक्ष अधिकारी, गट-ब या संवर्गातील उमेदवारांना 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत आणि मुलाखतीमध्ये प्राप्त झालेले गुण आणि परिवीक्षा कालावधीतील 
२०० गुणांपैकी प्राप्त झालेले गुण यांची बेरीज करुन गुणानुक्रमाने त्यांची आपापसातील तात्पुरती सेवाज्येष्ठता 
सीपीटीपी कार्यासनाने दिनांक २३.०५.२०१८ च्या पत्रान्वये निश्चित केली आहे. 


५. सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, सदर परिपत्रक सोबतच्या ज्येष्ठतासूचीत समाविष्ट 
असलेल्या व आपल्या विभागात कार्यरत असलेल्या, विभागातून सेवानिवृत्त झालेल्या तसेच विभागाच्या 
आस्थापनेवरुन प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावे. 

६. सदर ज्येष्ठतासूचींबाबत काही आक्षेप असल्यास त्याबाबत दिनांक १४.०८.२०२३ पर्यंत सामान्य प्रशासन 
विभाग कार्यासन क्र. १४-ब कडे आपले निवेदन संबंधित विभागांमार्फत सादर करावे. त्यानंतर प्राप्त झालेल्या 
निवेदनांवर विचार करण्यात येणार नाही. 


७. कक्ष अधिकारी संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१७ रोजीची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची खालील 
प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे: 


१) मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने //.२.॥१0.२९८६/२०००, W.P.No. २९८२/२०००, W.P.No. ४९५८/२००३ 
आणि W.P.No.3308/2099 या याचिकावर दि.०६.०८.२०१८ रोजी दिलेल्या आदेशाविरोधात 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली विशेष अनुमती याचिका (SLP) क्र.२५१८१/२०१८ . 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः कअनि-११२३/प्र.क्र.७५/१४-ब, दिनांक ३१ जुलै, 2023 


२) मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका क्र.२७९७/२०१५ वर दि.०४/०८/२०१७ रोजी पदोन्नतीमधील 
आरक्षणाबाबत दिलेल्या आदेशाविरोधात राज्य शासनाने मा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली व 
प्रलंबित विशेष अनुज्ञा याचिका (SLP) क्र. २८३०६/२०१७ . 


३) मा.महाराष्ट्र प्रशासकिय न्यायाधीकरण, मुंबई येथे प्रलंबित मूळ अर्ज क्र.४८८/१७. (श्री किरण जाधव व 
इतर) 


४) मा.महाराष्ट्र प्रशासकिय न्यायाधीकरण, मुंबई येथे प्रलंबित मूळ अर्ज क्र.१०६६/१९ (श्री उल्हास WH 
भोईटे व इतर) 


८. सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, सदर ज्येष्ठतासूचीची प्रत वेबसाईटवरुन प्राप्त 
करुन घ्यावी. आपल्या विभागातील सर्व संबंधितांना ज्येष्ठतासूचीची प्रत वेबसाईटवरुन उपलब्ध करुन 
घेण्याबाबत कळवावे. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७३११२३०५१७८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


सोबत : विवरणपत्र 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO 

VI NAYAK 0 = VINAYAK BABURAO MANE, 

BAB U RAO Gaye etiqaaa ति, 
OU = GENERAL ADMINISTRATION 


MAN E DEPARTMENT 


Date: 2023.07.31 12:33:20 +05'30' 
(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 
त्यांना विनंती करण्यात येते की, सदर ज्येष्ठतासूचीची प्रत वेबसाईटवरुन प्राप्त करुन घ्यावी. 
२) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


अ.क्र. 


01.01.2017 Provisional 


कक्ष अधिकारी संवर्गाची दिनांक 09.09.2090 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


नाव 


म.शां.पुजारी 
गो.भा.पवार 
अ.रा.आठल्ये 


स्ने.म.दोरनाल 
प्र.बा.गायकवाड 


मनिष शेषराव मिल्के 
दिनेश आप्पाजी सस्ते 
गोविंद चांगोजी भिसे 
सागर अजुन 
प्रवीण महावीर पाटील 

देवेंद्र पंडित भामरे 

सुप्रिया किसनराव घोटाळे 
प्रसेनजीत ज्ञानेश कारलेकर 
प्रविण पांडुरंग कोळी 
अश्विनी अशोक जाधव 
वंदना पुनमचंद जेन 
सिध्दार्थ साहेबराव घोरपडे 
दिपाली चंद्रकांत दिवटे 
तस्लीम हमीर हवालदार 
प्रज्ञा विजयसिह देशमुख 
हे.हे.मेहेर 


सं.ना.भंडारकर 
राजेश जनार्दन शिदे 


उ.भा.साळवी 


र.र.सातार्डकर 
र.र.गोसावी 


शि.पा.कारवार 


प्रवर्ग 


विवरणपत्र 


जन्मदिनांक 
प.-पदोन्नती 


S48 


S48 


0409.9 


S48 


स.(१०/२०१५ 


uM 
स 
uM 
स 
स 
स 
स. 
स 
स 

रं 
स.(११/२०१५ 
स. 

XM. 
स.(१४/२०१५ 


) 
) 
स.(१२/२०१५) ९८५ 
) 
) 
स.(१५/२०१५) 


( 

( 

( 
स.(१३/२०१५ 

( 

( 


प. १५.०४.१९५९ 


S48 


S48 


सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 


३०.०९.२०२६ 
३१.०८.२०२९ 
३०.०४.२०२६ 
३१.०५.२०१९ 
३१.१२.२०१७ 
३१.०७.२०१९ 
३०.०९.२०१७ 
३०.११.२०२० 
-.१२.२०२१ 
-१०.२०२२ 


३०.०६.२०२० 
३०.०६.२०२० 
३१.०५.२०१९ 
३०.०९.२०४१ 
३०.०६.२०४९ 
३१.१२.२०४३ 
३१.०७.२०४६ 
३१.०५.२०४६ 
३१.०५.२०४७ 
३१.०७.२०४१ 
३०.०६.२०४५ 
३०.०६.२०४९ 
३१.०७.२०४१ 
२९.०२.२०४८ 
३१.१०.२०४३ 
३१.०५.२०४५ 
३१.०७.२०४२ 
३१.०५.२०४९ 
३०.०४.२०१७ 
३०.०६.२०१८ 
३०.०४.२०२१ 
३०.०६.२०४० 
३०.०६.२०२१ 
३१.०७.२०२१ 
३१.०१.२०२२ 
३०.०६.२०१८ 
३१.०३.२०१७ 
३१.०३.२०१७ 
३०.०६.२०१७ 
२८.०२.२०१८ 
३१.१०.२०३० 
३१.१०.२०२६ 
३१.०१.२०२५ 
३१.०८.२०२५ 


तदर्थ 
पदोन्नतीचा 

दिनांक 
२०.०२.२०१५ 
२०.०२.२०१५ 
२०.०२.२०१५ 
२०.०२.२०१५ 
२०.०२.२०१५ 
२०.०२.२०१५ 
२०.०२.२०१५ 
२०.०२.२०१५ 
२०.०२.२०१५ 
२०.०२.२०१५ 
२०.०२.२०१५ 
२०.०२.२०१५ 
२०.०२.२०१५ 
२०.०२.२०१५ 
२०.०२.२०१५ 
२०.०२.२०१५ 
२०.०२.२०१५ 
२०.०२.२०१५ 
२०.०२.२०१५ 
२०.०२.२०१५ 
२०.०२.२०१५ 
२०.०२.२०१५ 
३०.०४.२०१ 
३०.०४.२०१ 


न 
& 
०१.०५.२०१६ 
३०.०४.२०१६ 
०१.०५.२०१६ 
२९.०४.२०१६ 
२९.०४.२०१६ 
२९.०४.२०१६ 
०१.०५.२०१६ 
०२.०५.२०१६ 
३०.०४.२०१६ 
३०.०४.२०१६ 
३०.०४.२०१६ 
०२.०५.२०१६ 
३०.०४.२०१६ 


०७.०७.२०१ 


०७.०७.२०१ 


/ ज्येष्ठतेचा 
मानीव दिनांक 


०१.०१.२०१ 


mm 


09.09.2094 


mn 


09.09.2094 


mm 


09.09.2094 


mm 


09.09.2094 


mm 


०६.०१.२०१ 


mm 


०७.०१.२०१ 


न 


०१.०२.२०१ 


नी 


०१.०२.२०१ 
०२.०२.२०१ 
०२.०२.२०१ 
११.०२.२०१ 
०२.०३.२०१ 
१२.०३.२०१ 
०१.०४.२०१ 
०१.०४.२०१ 


-00 | om 


०१.०४.२०१ 


नी 


०१.०४.२०१ 
०२.०४.२०१ 
०५.०४.२०१ 
१३.०४.२०१ 
२७.०४.२०१ 
२९.०४.२०१ 
२९.०४.२०१ 
२९.०४.२०१ 
२९.०४.२०१ 
२९.०४.२०१ 
२९.०४.२०१ 
२९.०४.२०१ 
२९.०४.२०१ 
३०.०४.२०१ 


-00 | MT OMT Om] Om, Mm] om 


mm 


30.08.2049 


mm 


30.08.2049 


mm 


30.08.2049 
30.08.2049 
30.08.2049 


-00 | om] om 


30.08.2049 


mm 


09.04.2049 


mm 


09.04.2049 


mm 


09.04.2049 


.०५.२०१ 


0 
A 
mm 


०१.०६.२०१ 


न 


०१.०६.२०१ 


नक 


०१.०६.२०१ 


१484 


०१.०६.२०१ 


mm 


०१.०६.२०१ 
-०६.२०१ 
-०६.२०१ 


०१.०७.२०१ 


mm 


0 
0 


१484 


0 
oO 
mn 


mm 


049.019.2094 


mm 


049.019.2094 


mn 


049.019.2094 


mm 


049.019.2094 


mm 


विभाग 


उवतंशिवि 
सपवववि 
गृहनिर्माण 
नियोजन 
मवववि 
पापुवस्ववि 
साआवि 
उऊवकावि 
उऊवकावि 
पापुवस्ववि 
सान्यावविसवि 
शाशिवक्रीवि 
साप्रवि 
कृषिपदुम 
नविवि 
नियोजन 
मवबाविवि 
कृषिपदुम 
पर्यावरण 
ग्राविवजसंवि 
विवि 
आविवि 
कौविवउवि 
गवि 

साआवि 
मवववि 
नविवि 
जलसंपदा 
उवतंशिवि 
सपवववि 
गृहनिर्माण 
कृवपदुमवि 
साप्रवि 
विवन्यावि 
उउवकावि 
साबांवि 
सान्यावविसवि 
मवववि 
नविवि 
ग्राविवजसंवि 
अल्पसंख्याक 
सपवववि 
गवि 

नविवि 
आविवि 
पापुवस्ववि 
नियोजन 
जलसंपदा 
सान्यावविसवि 
गवि 

नविवि 
साप्रवि 
गृहनिर्माण 


1/2 


अ.क्र. नाव प्रवर्ग स-सरळसेवा/ | जन्मदिनांक | सेवानिवृत्तीचा | रुजू दिनांक/ | ज्येष्ठता दिनांक विभाग 
प.-पदोन्नती दिनांक तदर्थ / ज्येष्ठतेचा 
पदोन्नतीचा । मानीव दिनांक 
दिनांक 

श्री. ०४.०९.१९७७ | ३०.०९.२०३५ | ०७.०७.२०१६ उउवकावि 
५५ श्री. ।अ.गु.चौधरी भज-क प. ०८.११.१९६८ | ३०.११.२०२६ | ०७.०७.२०१६ | २७.०७.२०१६ |साबावि 
५६ श्री. ।ल.रं.धायगुडे भज-क प. १५.०५.१९८१ | ३१.०५.२०३९ | ०७.०७.२०१६ | ०१.०८.२०१६ ।साप्रवि 
Yo श्री ।कि.कि.पवार अ.ज. प. ०२.०८.१९७६ | ३१.०८.२०३४ | ०७.०७.२०१६ | ०१.०८.२०१६ ।साआवि 
ष्ट श्री कि.मा.सोईतकर अ.ज. प. १३.१२.१९७० | ३१.१२.२०२८ | ०७.०७.२०१६ | ०१.०८.२०१६ ।जलसंपदा 
4g श्री ।सु.शि.निकम विजा-अ प. १५.०५.१९७५ | ३१.०५.२०३३ | ०७.०७.२०१६ | ०१.०८.२०१६ |साआवि 
६० श्री वि.वि.वेलादी अ.ज. प. ०४.०५.१९६६ | ३१.०५.२०२४ | ०७.०७.२०१६ | ०२.०८.२०१६ |आविवि 
६१ श्री ।दि.ल.पिपळे भज(ड) प. २३.१०.१९६६ | ३१.१०.२०२४ | 20.02.2094 | ०१.०९.२०१६ ।पापुवस्ववि 
६२ श्रीमती |वै.वि.गाजरे खुला प. ३१.०१.१९६६ | ३१.०१.२०२४ | 20.02.2094 | ०१.०९.२०१६ ।ग्राविवपंरावि 
६३ श्री larfa.fast खुला प. ०२.०२.१९६० | २८.०२.२०१८ | २०.०२.२०१५ | ०१.०९.२०१६ ।कृषिपदुम 
६४ श्रीमती ।सु.दि.पवार अजा प. २७.०७.१९७० | ३१.०७.२०२८ | २०.०२.२०१५ | ०१.०९.२०१६ |साप्रवि 
६५ श्री ।वि.पां.मुरूडकर खुला प. २२.०८.१९६६ | ३१.०८.२०२४ | २०.०२.२०१५ | ०१.०९.२०१६ ।सपवववि 
नि श्री LR aca खुला प. ३०.०६.१९६१ | ३०.०६.२०१९ | २०.०२.२०१५ | ०२.०९.२०१६ |विवि 
६७ श्रीमती ।गि.नि.चव्हाण खुला प. १४.०८.१९६३ | ३१.०८.२०२१ | २०.०२.२०१५ | ०२.०९.२०१६ ।उवतंशिवि 
a¢ श्री सं.वा.जाधव अजा प. १०.०५.१९६८ । ३१.०५.२०२६ | २०.०२.२०१५ | ०२.०९.२०१६ अल्पसंख्याक 
६९ श्री 'सं.महेंद्रे खुला प. २०.०७.१९६४ | ३१.०७.२०२२ | २०.०२.२०१५ | ०४.०९.२०१६ ।साप्रवि 
| vo | श्रीमती ।सु.र.रत्नपारखी अजा प. २२.०८.१९६४ | ३१.०८.२०२२ | २०.०२.२०१५ । ०१.१०.२०१६ ।विवन्यावि 
७१ श्री ।दि.के.धात्रक भज(ड) प. ०६.०४.१९६४ | ३०.०४.२०२२ | २०.०२.२०१५ | ०१.१०.२०१६ [AIS 
2 श्री |अ.क.पवार अजा प. २९.०२.१९६८ | २८.०२.२०२६ | २०.०२.२०१५ | ०४.१०.२०१६ ।सान्यावविसवि 
७३ श्री दी.द.गोसावी Toa) प. ०५.११.१९५९ | ३०.११.२०१७ | २०.०२.२०१५ | ३०.१०.२०१६ ।विवन्यावि 
७४ श्री र.ना.गिते भज(ड) प. २६.०४.१९६० | ३०.०४.२०१८ | २०.०२.२०१५ | ०१.११.२०१६ |कौविवउवि 
७५ श्री ।वि.स.ब्राम्हणे अजा प. १५.०८.१९६१ | ३१.०८.२०१९ | 20.02.2094 | ०१.११.२०१६ ।|साआवि 
७६ श्री अ.ना.साळवी खुला प. २५.०७.१९६० | ३१.०७.२०१८ | २०.०६.२०१७ | ०१.११.२०१६ |सपवववि 
७७ श्री ।|चं.भ.बळीप खुला प. ०२.०६.१९५९ | ३०.०६.२०१७ | २०.०२.२०१५ | ०१.११.२०१६ |ग्राविवजसंवि 
७८ श्रीमती ।सं.अ.विश्वासराव खुला प. १४.०९.१९६२ | ३०.०९.२०२० | २०.०२.२०१५ | ०१.११.२०१६ ।जलसंपदा 
७९ श्री ।प्र.अ.गावडे खुला प. २३.०६.१९५९ | ३०.०६.२०१७ | ०७.०७.२०१६ | २२.११.२०१६ गृहनिर्माण 
८० श्रीमती |अ.सं.भोसले खुला प. १७.०६.१९६० | ३०.०६.२०१८ | २०.०२.२०१५ | ०१.१२.२०१६ ।आविवि 
८१ श्रीमती |।सु.ना.काटे खुला प. ३०.०३.१९६० | ३१.०३.२०१८ | २०.०२.२०१५ | ०१.१२.२०१६ ।|उऊवकावि 


01.01.2017 Provisional 


VINAYAK 
BABURAO 
MANE 


Digitally signed by VINAYAK 
BABURAO MANE 

DN: CN = VINAYAK BABURAO 
MANE, C = IN, S = Maharashtra, 0 
= GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Date: 2023.07.31 12:33:46 +05'30' 


2/2 


